पुणे शहरातील पुर रेषांचे पुनर्विलोकन 
करण्याकरिता तज्ञ समिती गठित 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२२/सिंव्य(म), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० जुले,२०२४. 


वाचा :- मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचा दि.२६.०६.२०२४ रोजीचा न्यायनिर्णय. 


प्रस्तावना :- 

पुणे शहरातील पुररेषांच्या सीमांकनाबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित याचिका 
क्र.३६/२०२१ श्री.सारंग यादवाडकर व इतर विरुध्द प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग व इतर या 
न्यायालयीन प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२६.०६.२०२४ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार पुणे 
शहरातील Bd पुनर्विलोकन करण्याबाबत सर्वसमावेशक आढावा घेण्याकरिता अपर मुख्य सचिव 
(जलसंपदा) यांचे अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती गठित करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 

मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पुररेषेच्या सीमांकनाचा सर्वकष आढावा घेण्याकरिता 
तज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
पुणे शहरातील पूररेषांच्या सीमांकनाबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका 

क्र. ३६/२०२१ मध्ये दि. २६.०६.२०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत :- 
7. Accordingly, we direct that the report dated 2 January 2024 which 
forms part of the additional affidavit-in-reply filed by the respondent No.5 - 
Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, dated 9 January 
2024 shall be placed before the Additional Chief Secretary / Principal 
Secretary of the Department of Water Resources Development of the State 
Government, who shall consult all other departments / bodies, including 
municipal corporation and form a five-member Supervisory Committee 
comprising of experts of the Water Resources Department and any other 
related departments. He shall also co-opt some experts from the external 
expert agencies, i.e. the agencies other than the Government agencies such 
as any institute of repute at national level or any academic / research 
institution. 


8. The said Experts Committee to be formed under this order shall be 
headed by the Additional Chief Secretary of the Department of Water 
Resources Development which shall formulate a plan for conducting the 
comprehensive review of the flood line demarcation in the city of Pune. The 
Committee shall also prepare a blue print for conducting the said review and 
shall also determine the human resources to be deployed for the said 
purpose. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२२/सिंव्य(म) 


9. The Experts Committee to be formed under this order shall also fix a 
time-line within which the flood line demarcation review is to be completed. 


10. ~~ We, thus, direct that the Experts Committee under this order shall be 
formed within two weeks, which shall consider and finalize the blue print for 
undertaking comprehensive review of demarcation of flood line in the city of 
Pune within four weeks' thereafter. 


या निर्देशांच्या अनुषंगाने पुणे शहरातील पुररेषांच्या सीमांकनाचा आढावा घेवून त्याचे पुनर्विलोकन 
करण्याकरिता व त्यासाठी आवश्‍यक विस्तृत रुपरेषा तयार करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे तज्ञ समिती गठित 
करण्यात येत आहे : 


समितीची रचना:- 

। १. | अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 

२. | प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

३. | प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

४. | कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. सदस्य 

५. | महासंचालक, मेरी, नाशिक सदस्य 

६. | अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका,पुणे. सदस्य 
संचालक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुरकी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी -- बाह्यतज्ञ | सदस्य 
अभिकरण 

८. | उप सचिव (सिव्य), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने अन्य तज्ञ/अधिकारी यांची आवश्‍यकता भासल्यास निमंत्रित 
सदस्य म्हणून बैठकीस बोलाविण्याचे अधिकार समितीस राहतील. 


समितीची कार्यकक्षा :- 
१) पुणे शहर पूररेषेसंबंधी यापूर्वी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची तपासणी करणे. 

) पूररेषेसंबंधी राष्ट्रीय / अन्य राज्य स्तरावरील प्रचलित कार्यवाहीच्या पद्धतीचे अवलोकन करणे. 
) पुणे शहरातील पुररेषांच्या सीमांकनाचा सर्वकष आढावा घेण्याकरिता आराखडा तयार करणे. 
४) सदर आढावा घेण्याकरिता विस्तृत रुपरेषा (ब्लू MIC) तयार करणे. 
) उपरोक्त उद्देशाकरिता लागणारे मनुष्यबळ निर्धारीत करणे. 

) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र.३६/२०२१ च्या अनुषंगाने दि.२६ जून, २०२४ 
रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार अन्य अपेक्षित कार्यवाही करणे. 


समितीचा कार्यकाळ :- 
सदर समितीने आपला अहवाल या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून चार आठवडयात शासनास 
सादर करावा. 


सदर समितीस त्यांच्या कामकाजासाठी लागणारी आव्यक सर्व माहिती व इतर सहाय्य अधीक्षक 
अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांनी उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच, त्यांनी समितीच्या होणाऱ्या सर्व 
बैठकीस उपस्थित राहावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२२/सिंव्य(म) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०७१०११४९१४७६२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 
SONAL ANAND कमान 


2.5.4.20=2de9efbff65763 1a65d78997e0ca3abe497df4a58a3780« 
2980bef45f5c5e1, postalCode=400032, st=M: 


GAIKWAD पण णी 
(सोनल गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 
मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
६. महासंचालक, मेरी, नाशिक 

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका,पुणे. 

अतिरिक्‍त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका,पुणे. 

. संचालक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुरकी. 

१०. मुख्य अभियंता (पा.) व स.स., मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग,पुणे. 
१२. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 
१३. उपसचिव (Ria), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सिंव्य (महसूल) संग्रहार्थ. 


०७८ AW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


